घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या 
तरतूदींचे अनुपालन न करणाऱ्या व्यक्‍ती / 
संस्थांना दंड (Spot Fine ) करण्याचे 
अधिकार नगरपरिषदा / नगरपंचायती 
यांना प्रदान करणे बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकःस्वमअ-२०१७/प्र.क्र. २५६ (9) /नवि-३४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०७ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ २०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 
२) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची दिनांक ८ एप्रिळ, २०१६ ची अधिसूचना 
३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.२५६/नवि-३४, दि.३० डिसेंबर, २०१७ 
४) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.२५६(१)/नवि-३४,दि.३० डिसेंबर,२०१७ 


ee en ee 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना- 

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची 
अंमलबजावणी सुरु आहे. या अभियानांतर्गत शहरांमधील ज्या कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा नाही अशा 
कुटुंबियांना शौचालयाची सुविधा (वैयक्‍तीक अथवा सामुदायीक) उपलब्ध करुन देवून शहरे “हागणदारी मुक्‍त” 
करणे, तसेच शहहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करुन शहर “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. 
२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी राज्यातील प्रत्येक शहरामध्ये सुरु आहे. या अभियानांतर्गत 
ज्या कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही san कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करुन देवून 
राज्याचा संपूर्ण नागरी भाग हा दिनांक १ ऑक्टोबर,२०१७ रोजी मा.राष्ट्रपती महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या 
कार्यक्रमामध्ये हागणदारी मुक्‍त झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. 
३. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार निर्मितीच्या जागी कचऱा विळगीकरण करण्याची जबाबदारी 
ही संबधित कचरा निर्माण कर्त्यांची आहे. तसेच, मोठया प्रमाणात कचरा निर्माण (Bulk Waste Generator) (दर 
दिवशी १०० किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक) करणाऱ्यांची, निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचीही 
जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. 
४. त्यानुसार, घन कचरा व्यवस्थापनांतर्गत दिनांक १ मे,२०१७ पासून राज्यातील प्रत्येक शहरामध्ये "कचरा 
लाख मोलाचा" या अंतर्गत निर्मितीच्या जागी कचर्‍याचे विलगीकरण ( ओला व सुका) करुन या विलगीकृत 
केलेल्या कचऱ्यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रियाकरण्याबाबत सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
सूचना देण्यात आल्या असून, सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१७/प्र.क्र. २५६ (9) /नवि-३४ 


५. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 
शहरामधील नागरिकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा प्रकारे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून 
सेवा देत असताना नागरिकांकडूनही त्यास सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, जे नागरीक सहकार्य करीत 
नाहीत त्यांना घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधीळ कलम १५ (टो नुसार 
महानगरपालिका/नगरपरिषदांनी उपविधी (bye laws) तयार करून तरतुदींचे अनुपालन न करणाऱ्या 
AEA RAM दंड (Spot Fine) आकारणे आवश्यक आहे. तथापि सदर नियम अंमलात येऊन २ वर्षे झाली 
तरी राज्यातील gedit नगरपरिषद/ नगरपंचायतींनी अद्यापही उपविधी तयार करून याबाबत कार्यवाही 
केलेली दिसून येत नाही. 

६. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नगरपरिषद/ नगरपंचायतींमध्ये व्यक्‍ती/संस्थांना दंड (Spot Fine) 
आकारणी करण्यामध्ये सुसूत्रता व एकवाक्यता येण्याकरिता घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या तरतूदीचे 
अनुपालन न करणाऱ्या व्यक्‍ती / संस्था यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे अधिकार नगरपरिषद/ 
नगरपंचायतींना देण्यासाठी,महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनिमय, १९६५ 
च्या कलम ३१२ (अ) मधील तरतूदी नुसार शासनाने संदर्भाधिन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये पुढील प्रमाणे 
निदेश का देण्यात येवू नयेत याबाबतचे लेखी अभिवेदन या आदेशाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसात शासनाकडे 
सादर करण्याबाबतचे निर्देश संदर्भीय क्रमांक ४ येथील दिनांक ३० डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिले 


होते. 


“घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ व्या तरतृदीचे अजुणळलन न करणाऱया LAA / संस्थांना या आसन 
निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१ यध्ये TUS केल्यार्‍ुसार दंड करण्यासाठीचे दर INIT निश्चित करून देत असून 
या MARAT दंड TY करण्याचे अधिकार सर्व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येत आहेत. 
सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात याकी “ 

७. उपरोक्तआदेशांच्या अनुषंगाने कोणतेही लेखी निवेदन शासनाकडे प्राप्त झालेले नाही. यास्तव 
सदरआदेडश अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती आणि 
औद्योगिक नगरी अधिनिमय, १९६५ च्या कलम ३१२ (अ) मधील तरतूदी नुसार,घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 
२०१६ च्या तरतूदीचे अनुपालन न करणाऱ्या व्यक्‍ती / संस्थांना या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र -१ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार निश्चितकेलेले दंड करण्यासाठीचे दर शासन अंत्तीम करीत आहे. 
२. या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र -१ मध्ये नमूद दंड वसुलीचे अधिकार सर्व संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येत असून, संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांचे आयुक्‍त / मुख्याधिकारी हे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१७/प्र.क्र. २५६ (9) /नवि-३४ 


आवड्यकतेनुसार सदर अधिकार संबंधित नागरी सस्थेमधीलळ अधिकारी / कर्मचारी यांना प्राधिकृत करू 


While. सदर आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. 


3 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०७१६५११७०३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Kailas Madhukar (2512000 


032, harashtra, 
=22804d8f98c03e9a67 caBeca6a02e7eaab4bcc4a3d59dfce4flc7189ab74 
४0 
serialNumber=e83c1c73de120837488d76379734db4868992e2b35ba 1 df8cfead 
a h a al 650fcff780f, cn=Kailas Madhukar Badhan 
Date: 2018.09.07 16:55:06 +05'30' 


(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (नगर विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


. विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, (सर्व) 

. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद संचालनालय, वरळी, मुंबई 
. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 

. जिल्हाधिकारी (सवी 

. 
qo, 


मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (सर्व) 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान(नागरी) मुंबई 


११.मा.प्रधान सचिव (नवि-२), यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. निवड नस्ती (नवि-३४) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१७/प्र.क्र. २५६ (9) /नवि-३४ 


जोडपत्र -१ 
(दंडाचे जोडपत्र) 
अ.क्र कृती /बाब नगरपरिषदा 
अ* व “ब” वर्ग “क” व“ड” वर्ग 
रूपये रूपये 

डि रस्ते/मार्गावर घाण करणे १८० १५० 
२ । सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे १५० oe 
3 | उघडयावर लघवी/लघुशंका करणे २०० io | 
8 | उघडयावर शौच करणे ५०० ५०० 

व्याख्या 


(१) 


(२) 


(३) 


“घाण” म्हणजे ज्यापासून उपद्रव होऊ शकेल असे टाकाऊ पदार्थ, धूळ, अस्वच्छ परिस्थिती 


तसेच या नियमान्वये प्रतिबंधित करूनही सार्वजनिक सुव्यवस्था, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, 


सुरक्षितता, जीवन व स्वास्थ्य यास बाधा येईल अशी अस्वच्छता होय. 


“घाण करणे” म्हणजे सार्वजनिक अथवा खाजगी ठिकाणी निष्काळजीपणाने टाकलेली, 


फेकलेली, पसरवलेली अथवा सुटलेली घाण किंवा सार्वजनिक अथवा खाजगी ठिकाणी घाण 


टाकणारी, फेकणारी, पसरवणारी कृती होय. 


या शासन निर्णयामध्ये वापरलेले शब्द व वाक्प्रचार, ज्यांची या यामध्ये व्याख्या केलेली नाही, 


त्यांचा अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६, पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 


१९८१ आणि सर्व कचरा व्यवस्थापन नियम यापैकी संबंधित अधिनियम/नियमामध्ये नियुक्‍त 


केल्यानुसार राहील. 


KKKEKKKKKKKEKKEKEKEK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


